आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी आवश्‍यक 

मनुष्यबळाचा खर्च ई-गर्व्हनन्स कार्यक्रमांतर्गत 

भागविण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयुष-२०२१/प्र.क्र.२०/२१/आयु-२, 
गो. ते. रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २७ मार्च, २०२४. 
वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं-२०२२/प्र.क्र.४७/से-२/३९, 
दिनांक २७.०९.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
वैद्यकीय शिक्षण व ओषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य 
विज्ञान विद्यापीठ, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था तसेच, शासन अनुदानित खाजगी 
आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालये व रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीच्या देखभालीसाठी महाआयटीच्या आवश्‍यक मनुष्य बळाचे 
दिनांक ०१/१०/२०२३ ते दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीतील परिश्रमिक (मानधन) 
रुपये १५,२६,७५५/-(रुपये पंधरा लाख सव्वीस हजार सातठो पंचावन्न फक्त) अदा करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
झासन निर्णय : 
आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व देखभाल करण्याकरीता महाआयटीमार्फत 

(महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ) स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळाचे (८ कर्मचाऱ्यांचे) दिनांक ०१/१०/२०२३ ते 
दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीतील परिश्रमिक (मानधन) चे (Proforma invoice) देयक सादर केले 
आहे. त्याचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे :- 


1. | PROFORMA INVOICE NO. MTPIJan23-24-054 

2. | Date 19.01.2024 

3. | Period 01.10.2023 to 31.12.2023 
4. Total Manpower 108. = = Ss 

5. Total Amount (With GST) 15,26,755/- 


|| Project Name : Development and further maintainance of Ayurvedarth Application (Payroll) application for Medical i 
Education and Drugs Department-FY 2023-24 (Oct.23 to Dec.23) 


SN | ManPower Description | No.of | Required Period (In Rate per Shared Rate | Total Amount 
person Months/Days) (B) Month per Month (A*B*C*) 
(A) (Exclusive of (20%) (in Rs) 
service Tax) (D) 
(in Rs.) 
(C) 
Changes applied to the department for dedicated associates is 100%of the costing 
1. Sr. Software Developer 1 3 months 1,53,311.00 NA 4,59,933.00 
2. Softwarw Developer 1 3 months 76,685.00 NA 2,30,055.00 
Changes applied to the department for shared associates is 20%of the costing 
1. Sr. Technical Manager 1 3 months 4,88,743.00 97,748.60 2,93,245.80 
2. Business Analyst 1 3 months 1,53,430.00 30,686.00 92,058.00 
3. Network Specilist 1 3 months 1,70,775.00 34,155.00 1,02,465.00 
4. Database Administator 1 3 months 1,01,693.00 20,338.00 61,015.80 
5. Software Tester 1 3 months 61,004.00 12,200.80 36,602.40 
16. | IT Office Assistant 1 3 months 30,809.00 6,161.80 18,485.40 
1) Basic Amount 12,93,860.40 
2) SGST 9.0% on (1) 1,16,447.44 
3) CGST @ 9.0% on (1) 1,16,447.44 
A- Total Amount 15,26,755.27 


शासन निर्णय क्रमांक : आयुष-२०२१/प्र.क्र.२०/२१/आयु-२ 


२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक ते पाच द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांमध्ये वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये सुधारणा 
करण्यात आली असून सदर नियमातील भाग-पहिला, उप विभाग-चार मध्ये खर्चाच्या संकीर्ण बाबी संबंधी 
प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार मधील अ.क्र.११ मध्ये बाह्य यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणाऱ्या 
कामाचा खर्च मंजूर करणे या बाबीखाली अटींच्या अधीन राहून प्रशासनिक विभागाला असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन रुपये १५,२६,७५५/-(रुपये पंधरा लाख सव्वीस हजार सातशे पंचावन्न फक्त) 
इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता सदर देयकाचा खर्च 
सन २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पीत “मागणी क्र. एस-३, २२५१, सचिवाळयीन सामाजिक सेवा (००) (०३) 
ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) (ई सेवा) (२२५१ ०८३९), “५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२७१४२१५५५११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHWETAMB:: 
ARI PRAVIN : 
KHADE  : 


(इवे.प्र.खडे ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव (ले. व ot), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अध्यक्ष, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AY 


Cc ww 


Cc 


संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या., मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

92) क.अ. (अलेप/ई-गव्हर्नन्स), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती ( आयु-२) 


(२ GS & 


vo 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


